स्व.यडावंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय 
पुरस्कार सन २०१९ जाहीर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०२१/प्र.क्र.१/भाषा-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ जानेवारी, २०२१ 


वाचा :- 
१) मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय क्र.रावापु-१०१२/प्र.क्र.१०४/२०१२/भाषा-३, 
दिनांक १० सप्टेंबर, २०१२. 
२) मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय क्र.रावापु-१०१४/प्र.क्र.२३/२०१४/भाषा-३, 
दिनांक १० सप्टेंबर, २०१४. 
३) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. रावापु-१०१४/प्र.क्र.१२०/२०१४/भाषा-३, 
दिनांक २ फेब्रुवारी, २०१६. 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र शासनाकडून मराठी भाषेतील उत्कृष्ट मराठी वाड्मय निर्मितीस स्व.यशवंतराव चव्हाण 


राज्य वाड्मय पुरस्कार देण्याची योजना कार्यान्वित आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील व राज्याबाहेरील 
ज्या लेखकांनी मराठी भाषेत वाड्मय निर्मिती केळी आहे अशा लेखकांकडून विविध वाड्मय प्रकारातील 
पुस्तके स्वीकारण्यात येतात. सन २०१९ या वर्षात निर्मिती करण्यात आलेल्या / प्रथम प्रकाशित झालेल्या 
मराठी साहित्यास दि.१० सप्टेंबर, २०१२ व दि.२ फेब्रुवारी, २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार 
स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार-२०१९ जाहीर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 


होता. 


शासन निर्णय:- 
सन २०१९ या वर्षात निर्मिती करण्यात आलेल्या / प्रथम प्रकाशित झालेल्या मराठी साहित्यास 


स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या परीक्षण 
समितीच्या निकालपत्रानुसार सदर पुरस्कारासाठी पात्र ठरविण्यात आलेल्या ३४ लेखक / 
साहित्यिकांची नांवे सोबत जोडण्यात आलेल्या विवरणपत्रातील यादीप्रमाणे जाहीर करण्यास व सदर 
पुरस्कारासाठी पात्र ठरलेल्या साहित्यिकांना, संदर्भाधीन दिनांक १० सप्टेंबर, २०१२ व दिनांक २ 
फेब्रुवारी, २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार संबंधित पुरस्कार प्रदान करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०२१/प्र.क्र.१/भाषा-३ 


२. स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार - २०१९ करीता प्रदान करावयाच्या पुरस्काराची 
रोख रक्कम संदर्भाधीन दिनांक १० सप्टेंबर, २०१२ च्या शासन निर्णयातील जोडपत्र -१ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे जास्तीत जास्त रु.१,००,०००/- (रुपये एक लक्ष फक्त) व कमीत कमी रु.५०,०००/- (रुपये 
पन्नास हजार फक्त) असेल. पुरस्काराचे स्वरुप रोख रक्‍कम, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र असे आहे. सदर 
पुरस्काराच्या यादीमध्ये कोणत्या वाडमय प्रकारास कोणता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे, त्याचे 
नांव, तसेच संबंधित लेखकाचे, पुस्तकाचे व प्रकाशन संस्थेचे नांव आणि पुरस्काराची रक्‍कम नमूद 
करण्यात आली असून, पात्र ठरविण्यात आलेल्या ३४ लेखक/ साहित्यिकांच्या नांवाचे विवरणपत्र सोबत 
जोडत आहे. 

३. यासाठी सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच सहाय्यक लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.झेडएफ - ०२, २२०५- कला व संस्कृती -००-१०२ कला व 
संस्कृती प्रचाळन ०१ (योजनेतर योजना) (०१)(०३) - उत्तम पुस्तकांना उत्तेजन (२२०५ ३१९९) ५० इतर 
खर्च (योजनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२०२१ या वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२८१२३०२००७३३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Nanda Maruti 


R 
N a Nn d a on = Nanda Maruti Raut, C 


. = IN, S = Maharashtra, O = 
M aru tl R a U Government Of Maharashtra, 
OU = Marathi Language 
Department 


Date: 2021.01.28 16:44:22 
+05'30' 


(नंदा मा. राऊत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०२१/प्र.क्र.१/भाषा-३ 


मा.राज्यमंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद/विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, 
५. सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, 
. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 
९. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
qo, अध्यक्ष / सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 
११. संचालक, भाषा संचालनालय, बांद्रा, मुंबई, 
१२. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 
१३. संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 
१४. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५. भाषा - 3 (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्रमांक रावापु-२०२१/प्र.क्र.१/भाषा-३, दिनांक २८ जानेवारी, २०२१ चे सहपत्र 
सन २०१९ या वर्षाकरीता उत्कृष्ट मराठी वाड्मय निर्मितीस स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी पात्र ठरविण्यात आलेल्या 


लेखक / साहित्यिकांची यादी 
अ.क्र वाड्मय प्रकार पुरस्कार रक्‍कम रु. लेखकाचे नाव पुस्तकाचे नांव प्रकाशन संस्था 
हि . प्रौढ वाड्मय - काव्य । कवी केशवसूत पुरस्कार | १,००,०००/- मंगेश नारायणराव मायावीये तहरीर पोएट्रीवाळा पेपरवॉल मीडिया 
काळे अँण्ड पब्लिशिंग प्रा.लि. चे 
sfc, मुंबई 
२. प्रथम प्रकाशन - काव्य बहिणाबाई चौधरी ५०,०००/- संदीप शिवाजीराव असो आता चाड लोकवाड्मय गृह, मुंबई 
पुरस्कार जगदाळे 
3: प्रौढ वाड्मय - राम TUT गडकरी १,००,०००/- शफाअत खान गांधी आडवा येतो पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई 
नाटक/एकांकिका पुरस्कार 
४. प्रथम प्रकाशन - विजय तेंडूलकर ५०,०००/- अनुप जत्राटकर | निष्पर्ण पिंपळाच्या छायेत | तेजस पब्लिकेशन, कोल्हापूर 
नाटक/एकांकिका पुरस्कार 
५. | प्रौढ वाड्मय - कादंबरी | हरी नारायण आपटे १,००,०००/- । मनोज बोरगावकर नदीष्ट ग्रंथाली, मुंबई 
पुरस्कार 
६. | प्रथम प्रकाशन - कादंबरी | श्री.ना.पेंडसे पुरस्कार ५०,०००/- ज्ञानेश्वर प्रकाशा यसन स्वयंदीप प्रकाशन, पुणे 
जाधवर 
७. प्रौढ वाड्मय - लघुकथा | दिवाकर कृष्ण पुरस्कार | १,००,०००/- | धर्मराज निमसरकर sequal काहिळी । दिलीपराज प्रकाशन प्रा.लि 
पुणे 
८. | प्रथम प्रकाशन - लघुकथा | ग.ल.ठोकळ पुरस्कार ५०,०००/- डॉ. विजय जाधव अस्वस्थ तांडा ग्रंथाली, मुंबई 
९. | प्रौढ वाड्मय - ललितगद्य | अनंत काणेकर पुरस्कार | १,००,०००/- नयना सहस्रबुद्धे स्रीभान अमेय प्रकाडान, पुणे 
(ललित विज्ञानासह) 
ia प्रथम प्रकाशन - ताराबाई शिंदे पुरस्कार ५०,०००/- डॉ. ऐश्वर्या रेवडकर बिजापूर डायरी साधना THR, पुणे 
ललितगद्य 
i व. प्रौढ वाड्मय - fete श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर | १,००,०००/- प्रा.अनिल सोनार गझल मिस्किली रजत प्रकाशन, औरंगाबाद 
पुरस्कार 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०२१/प्र.क्र.१/भाषा-३ 


१२. प्रौढ वाड्मय - चरित्र | न.चिं.केळकर पुरस्कार | १,००,०००/- अनीता पाटील सूर्यकोटि समप्रभ द्रष्टा । मनोविकास प्रकाशन,पुणे 
अणुयात्रिक डॉ. अनिल 
काकोडकर 
१३. | प्रौढ वाड्मय -आत्मचरित्र | लक्ष्मीबाई टिळक १,००,०००/- अशोक राणे सिनेमा पाहणारा माणूस | संधिकाल प्रकाशन, भाईंदर 
पुरस्कार 
१४. | प्रौढ वाड्मय - समीक्षा/ श्री. के. क्षीरसागर १,००,०००/- नीलिमा गुंडी गतकाळाची गाज मौज WHR गृह, मुंबई 
वाड्मयीन संशोधन/ पुरस्कार 
सौंदर्यशास्त्र/ ललितकला 
आस्वादपर लेखन 
१५. प्रथम प्रकाशन - रा.भा.पाटणकर पुरस्कार | 40,000/- शिफारस नाही 
समीक्षा सौंदर्यशास्त्र 
१६. प्रौढ वाड्मय - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर | १,००,०००/- | डॉ. हमीद दाभोळकर | विवेकाच्या वाटेवर =| राजहंस vera प्रा.लि., पुणे 
राज्यशास्त्र /समाजझास्त्र पुरस्कार 
१७. | प्रौढ वाड्मय - इतिहास | शाहू महाराज पुरस्कार | १,००,०००/- | गोपाळ चिप्पलकट्टी | प्राचीन भारतीय संस्कृती: | सदामंगल पब्लिकेशन, मुंबई 
मूलाधारांच्या शोधात 
१८. प्रौढ वाड्मय - नरहर कुरूंदकर १,००,०००/- | खंडेराव कुलकर्णी | मराठी व्याकरण : स्वरूप | पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे 
भाषाझास्त्र/व्याकरण पुरस्कार व चिकित्सा 
a8: प्रौढ वाडमय - महात्मा ज्योतिराव फुले | १,००,०००/- डॉ.व्ही.एन.शिंदे आवर्त सारणी व अक्षर दालन, कोल्हापूर 
विज्ञान व तंत्रज्ञान पुरस्कार मूलद्रव्यांची दुनिया 
(संगणक व इंटरनेटसह) 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०२१/प्र.क्र.१/भाषा-३ 


२०. | प्रौढ वाड्मय - शोती व | वसंतराव नाईक पुरस्कार | १,००,०००/- VAR जाधव पोशिंद्याचे आख्यान एक साधना प्रकाशन, पुणे 
शेतीविषयक पूरक प्रश्नोपनिषद 
व्यवसाय लेखनासह 
२१. प्रौढ वाडमय - लोकशाहीर अण्णाभाऊ | १,००,०००/- | डॉ. श्रीपाल सबनीस | आदिवासी प्रतिभावंतांचे । दिलीपराज प्रकाशन प्रा.लि 
उपेक्षितांचे साहित्य साठे पुरस्कार मराठी साहित्य पुणे 

(वंचित, शोषित, पिडीत, 

आदिवासी, कष्टकरी, 

अनुसूचित जाती व नव 

बौद्ध इत्यादी) 
२२. | ule वाड्मय - अर्थशास्त्र व | सी.डी. देशमुख पुरस्कार | १,००,०००/- | डॉ. गुरूदास नूलकर । अनर्थशास्र अर्थशास्त्र मनोविकास WHR, For 
अर्थशास्त्र-विषयक लेखन पर्यावरण आणि विषमता 

२३. प्रौढ वाड्मय - ना.गो. नांदापूरकर १,००,०००/- मनीषा बाठे रामदासी मोक्षपट आणि । समर्थ मिडिया सेंटर, पुणे 

तत्त्वज्ञान व मानसझास्त्र पुरस्कार वारकरी मोक्षपट एक 

तौलनिक मागोवा 
२४. प्रौढ वाड्मय - कर्मवीर भाऊराव पाटील | १,००,०००/- । परेश जयश्री मनोहर शिक्षणकोंडी रोहन WHR, पुणे 
शिक्षणशास्त्र पुरस्कार व संतोष ASH 
२५. । प्रौढ वाडमय - पर्यावरण | डॉ. पंजाबराव देशामुख | १,००,०००/- अच्युत गोडबोले अनर्थ विकासनीती : मनोविकास प्रकाशन, पुणे 
पुरस्कार सर्वनाशाच्या उंबरठयावर 
2 
२६. प्रौढ वाड्मय - रा.ना.चव्हाण पुरस्कार | १,००,०००/- संपादक कवी अनिल यांची संपूर्ण । विजय प्रकाशन, नागपूर 
संपादित/ आधारित शयाम माधव धोंड कविता 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०२१/प्र.क्र.१/भाषा-३ 


२७. | प्रौढ वाडमय - अनुवादित | तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री | १,००,०००/- अनुवादक प्रायोगिक रंगभूमी : तीन | राजहंस प्रकाशन प्रा.लि., पुणे 
जोशी पुरस्कार माधव वझे अंक 
२८. प्रौढ वाड्मय - भाई माधवराव बागल १,००,०००/- डॉ. सुरेश हावरे शिदोरी राजहंस WORM प्रा.लि., पुणे 
संकीर्ण (क्रीडासह) पुरस्कार 
२९. बालवाड्मय - कविता बालकवी पुरस्कार ५०,०००/- विलास कांतीलाल । शाळेला सुट्टी लागली रे | दिलीपराज प्रकाशन प्रा.लि 
मोरे Ss पुणे 
३०. बालवाड्मय - भा.रा. भागवत पुरस्कार | ५०,०००/- सुनंदा गोरे नवी प्रतिज्ञा गोदा प्रकाशन, औरंगाबाद 
नाटक व एकांकिका 
३१. | बालवाड्मय- कादंबरी | साने गुरूजी पुरस्कार ५०,०००/- बबन मिंडे दौलतबंकी आणि त्याचा | राजहंस प्रकाशन प्रा.लि., पुणे 
खजिना 
३२. बालवाड्मय - कथा राजा मंगळवेढेकर ५०,०००/- स्वाती राजे शोध रोहन WHR, पुणे 
( छोटया गोष्टी, परीकथा, पुरस्कार 
लोककथांसह) 
33: बालवाड्मय - यदुनाथ थत्ते पुरस्कार ५०,०००/- विजय तांबे बबडू बँकेत रोहन HERA, पुणे 
सर्वसामान्य ज्ञान 
(छंद व शास्त्रे) 
३४. बालवाड्मय - संकीर्ण ना.धो. ताम्हणकर ५०,०००/- आशा बोकील अनंत तिची ध्येयासक्ती : आशा बोकील, पुणे 
पुरस्कार बचेंद्रीपाल 
३५. सरफोजीराजे भोसले सयाजी महाराज १,००,०००/- अदिती बर्वे सौदीतळे दिवस पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे 
बृहन्महाराष्ट्र पुरस्कार गायकवाड पुरस्कार 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


